सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये विविध 
लेखाशिर्षांतर्गग २१-पुरवठा व सामग्री या 
बाबींखाळी विभागीय संदर्भ सेवा 
रुग्णालयासाठी रुग्णालयीन कापड-चोपड 
(लिनन) या बाबींची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६ २/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २० ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/कक्ष-३/टे- 
४/प्रशासकीय मान्यता/ कापड-चोपड (लिनन)/२०२१-२२/प्रमा/१२४३७-३९/२१ , दिनांक 
२२.०७.२०२१ व दिनांक ०७.१०.२०२१. 

2) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 
प्रापत टिप्पणी, दिनांक २१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
२२.०७.२०२१ व दिनांक ०७.१०.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सहसंचालक आरोग्य सेवा, 
रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे अधिनस्त असलेल्या विभागीय संदर्भ 
सेवा/जिल्हा/स्री/सामान्य/उपजिल्हा/ग्रामीण / कुटीर / ट्रामा व इतर रुग्णालयासाठी सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनिवार्य खर्च योजना व कार्यक्रमांतर्गत खर्च योजना २१ - पुरवठा व 
सामग्री या उदिष्टांखाली मंजूर असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) या 
बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाजीर्ष २२१००१४६, २२१००४१३ व २२१०६८६४८२ या वेगवेगळया 
ळेखाशीर्षातर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या उद्दिष्टाखाली अंदाजित १३,०१,६७,१७८/- (अक्षरी रु. तेरा 
कोटी एक लाख सदुसष्ट हजार एकऱी अठ्ठयात्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन 
दि. २२.०७.२०२१ व दि. ०७.१०.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक 
आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे अधिनस्त असलेल्या विभागीय संदर्भ 
सेवा/जिल्हा/स्री/सामान्य/उपजिल्हा/ग्रामीण / कुटीर / SA व इतर रुग्णालयासाठी सन २०२१-२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनिवार्य खर्च योजना व कार्यक्रमांतर्गत खर्च योजना २१ - पुरवठा 
व सामग्री या उदिष्टांखाली मंजूर असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) 
या बाबींची खरेदी करण्यासाठी लेखाशीर्ष २२१००१४६, २२१००४१३ व २२१०४८२ या वेगवेगळया 
ळेखाशीर्षातर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या उद्दिष्टाखाली अंदाजित १३,०१,६७,१७८/- (अक्षरी रु. तेरा 
कोटी एक लाख सदुसष्ट हजार VHal अठ्ठयात्तर फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशीर्ष २२१००१४६, २२१००४१३ व २२१०४८२ या वेगवेगळया 
लेखाशीर्षातर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या serait मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Available 
Sr Budget in State | Administrative 
an FMR code Name of Head Budget for Approval Budget Source 
2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
1 | 22100146 शा nen 317428000 
22100413 शिला 137106000 130167178 
3 | 2210E482 100000000 state budget 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिळ (सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) 
Available 
Sr Budget in State | Administrative 
i FMR code Name of Head Budget for Approval 
2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
1 | 22100146 ढाणे जायाला 317428000 
2: | 2100413 1100 137106000 nts 
3 | 2210E482 100000000 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये रुग्णालयीन कापड-चोपड (लिनन) या बाबींची खरेदी करण्याचे प्रस्तावित 
असल्याने त्यानुषंगाने सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशीर्ष २२१००१४६, २२१००४१३ व 
२२१०४८२ या वेगवेगळया लेखाशीर्षातर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या उद्दिष्टाखाली अंदाजित 
१३,०१,६७,१७८/- (अक्षरी रु. तेरा कोटी एक लाख सदुसष्ट हजार एकशे अठ्ठयात्तर फक्त)इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व 
प्रपत्रः-अ सादर केळी आहेत. सदर प्रस्तावासाठी सहसंचाळक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावानूसार त्यांनी प्रपत्र-अ सादर केलेले 
आहे. तसेच सदर प्रस्तावासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक २१.०७.२०२१ रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता दिली आहे. 


03. 


area निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची SST / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyear (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


S 


८) 


8) 


Go 


११ 


०७. 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


तसेच सदर खरेदीसाठी अंदाजित १३,०१,६७,१७८/- (अक्षरी रु. तेरा कोटी एक लाख सदुसष्ट 
हजार Val अठ्ठयात्तर फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात वेगवेगळया लेखाशीर्षांतर्गत (२२१००१४६, ,२२१००४१३, २२१०६४८२३२) या अंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या मंजुर निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित करण्यात 


यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन Pug pad - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


oy, 


सदर बाबींवरील खर्च सन 2029-22 या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय 


मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


०६. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र१६२/आरोग्य-८ 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२११३१४९९५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VASANT Digitally signed by 


VASANT PANDURANG 


PANDURANG § calkwab 
Date: 2021.10.20 


GAIKWAD 16:51:40 +05'30' 


(व.पां.गायकवाड) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


Linen ( रुग्णालयीन कापड-चोपड) 


Name of the Item 


सन 2029-22 या आर्थिक 
White Bed Sheet 60 x 90 
Green Bed Sheet 60 x 90 
Colour Bed Sheet 60 x 90 (Light Pink) 
Red Woolen blanket 60 x90 
Solapuri Chaddar 60 x90 
White Turkish towel For Doctor 18 x 24 


Surgeon Dress (Green Appron & Pant 
36,38, 40, 42, 44, 46 & Pant Size 28,30 


(redymade ) Appron Size 
, 32,34,36,38,40,42 


Surgeon Dress 

36, & Pant Size 36 

Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) Appron Size 

38 & Pant Size 38 

Surgeon Dress (Green Appron & Pant 

40 & Pant Size 40 

Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) Appron Size 

42 & Pant Size 42 

Surgeon Dress (Green Appron & Pant 

44 & Pant Size 44 

Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 

Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 
Size 36 

Patient's Dress 
Size 38 

Patient's Dress 
Size 40 

Patient's Dress 
Size 42 

Patients Dress (Male) Top and Payjama 

Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 36, & 

Payjama Size 36 

Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 38, & 

Payjama Size 38 

Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 40, & 

Payjama Size 40 

Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 42, & 

Patient's Dress Female Top & Payjama Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 36, & 

Payjama Size 36 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 38, & 

Payjama Size 38 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 40, & 

Payjama Size 40 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 42, & 

Payjama Size 42 ) Blue Colour 


Green Appron & Pant ) (redymade ) Appron Size 


(redymade ) Appron Size 


(redymade ) Appron Size 


Female Gown) Blue Colour 


Female Gown) Blue Colour 


Female Gown) Blue Colour 


10 


6 | 
[ 
| 9 | 
[ 


वार्षिक मागणी 
2029-22 As Per 


Pipeline | Proposed for Approximate 


Total Price 


Approximate 
Rate 


Norms 
वर्षातील वार्षिक मागणीनुसार (A ) 


40708 
36394 
42595 [20000 
2930 


2612900.00 
2822000.00 
2822000.00 
2860000.00 
6898000.00 
1500000.00 


30448 10000 20000 344.9() 
63829 10000 150.00 


13610 10000 a 


10000 35000 __ || 


4630 369.00 
12500 369.00 
12500 369.00 


4000 369.00 
10000 459.00 
10000 30000 


| 
res 
64504370.00 


504000.00 
1008000.00 
1512000.00 
1512000.00 

504000.00 


47027 
1708470.00 


4612500.00 
4612500.00 
1476000.00 
48334 
2754000.00 
4590000.00 
4590000.00 


1836000.00 
46385 
2295000.00 


4590000.00 
4590000.00 


10000 459.00 


2295000.00 


शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष) यांचेकडून मा.सचिव, वस्ञोद्योग विभाग, Hass, मुंबई यांचेकडे दिनांक 22.02.2029 अन्वये मागणी नोंदविण्यात 
आलेली आहे. मा. सचिव, वस्ञोद्योग विभागामार्फत मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर देयके अदायगी करण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 


अनुदानातून अदायगी करण्यास मान्यता. (8) 


Solapuri Chaddar 60 x90 


5225800.00 
5644000.00 
5644000.00 
1525300.00 
2860000.00 
2860000.00 
3449000.00 


27208100.00 


a 
4 
ed ee 
ee 
ae 
Se 
ee 11] 


झासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष) यांचेकडून निविदा प्रक्रिया सुरु असून सदरील निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊन मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर देयके 


अदायगी करण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अनुदानातून अदायगी करण्यास मान्यता. ( (») 


Dyed Cloth (Sky Blue 10000 
Bleached cosmet cloth (White 10000 
10000 
10000 
10000 
50000 


Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 10000 Ys 


Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 2000 369.00 738000.00 
Size 36 

Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 3500 369.00 1291500.00 
Size 38 

Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 4000 369.00 1476000.00 
Size 40 

Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 369.00 184500.00 


Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 36, & 
Payjama Size 36 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 38, & 
Payjama Size 38 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 40, & 
Payjama Size 40 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 42, & 
Payjama Size 42 


26 _|Patient's Dress Female Top & Payjama Blue Colour ee ee 10000 | 


Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 36, & ed) ae 
Payjama Size 36 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 38, & PT 
Payjama Size 38 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 40, & 3500 459.00 1606500.00 
Payjama Size 40 ) Blue Colour 

Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama (Top Size 42, & a || 
Payjama Size 42 ) Blue Colour 


27 _|Mattresses Coir Fome rexin Cover 4" (Size 3Ft x 6 ft es 1000 2097.00 2097000.00 


Mattresses Coir Fome rexin Cover 3" (Size 3Ft x 4 ft) (for ae eae 1000 1314.00 1314000.00 

peadiatric 

Pillow (1.5 kg) Coir ee ee 1000 234.00 234000.00 
Total 27773100.00 


झासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र.२४५/आरोग्य-८, दिनांक ०९ जानेवारी 2098 व शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१९/प्र.क्र.२४८/आरोग्य-८, दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सहसंचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष) यांचेकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण 
होऊन पुरवठा आदेश दिनांक १०.०२.२०२० व ०४.०१.२०२१ व होऊन मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर देयके अदायगी करण्यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षातील अनुदानातून अदायगी करण्यास मान्यता. (1) ) 


Mattresses Coir Fome rexin Cover 4" (Size 3Ft x 6 ft) [—— — == | 1264 2097.00 2650608.00 
31 [Bleached cosmet cloth (White ) 60 ee ee 0) 115.50 2310000.00 
32 _|Cloth for Operation Theaters (Green | «| __20000 131.25 2625000.00 


33 [Mattresses Coir Fome rexin Cover 3" (Size 3Ft x 4 ft) (for a ae 2000 1314.00 2628000.00 
peadiatric 


Pillow (1.5 kg) Coir | 
Total 10681608.00 
130167178.00 


